शासन निर्णय :- 


महाराष्ट्र शासन 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा), गट-अ 
मधील शिक्षण सहसंचालक व समकक्ष पदावर 
पदोन्नती देण्याबाबत... 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक: निसूची-३६१८/प्र.क्र.०५/प्रशा-२ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ मे, २०१८ 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा), गट अ मधील शिक्षण उपसंचालक पदावर कार्यरत 


असणाऱ्या खालील नमूद अधिकाऱ्यांना शासनाने मान्य केलेल्या निवडसूचीनुसार शिक्षण सहसंचालक व 
समकक्ष, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा), गट अ या पदावर रु.१५६००-३९१०० (ग्रेड पे रु ७६००/-) 
अशा सुधारित वेतन संरचनेत ज्येष्ठतेनुसार व गुणवत्तेनुसार खुल्या प्रवर्गात रिक्‍त असलेल्या ८ पदांवर 
खालील अटींच्या अधीन राहून तात्पुरती पदोन्नती देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे :- 


अ. । अधिकाऱ्यांचे | प्रवर्ग | ज्येष्ठता | प्रवर्गातून महसूली पदोन्नतीच्या पदावरील 
क्र नाव सूचीतील पात्र विभाग पदस्थापना 
क्रमांक 
ie 2 3 des] ५ ६ क्क 
्ि्‌ श्री. दिनकर ता. | खुला | ५/२०१७ ।खुल्या ।पुणे शिक्षण सहसंचालक, प्राथमिक 
टेमकर प्रवर्गातून शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
पात्र राज्य, पुणे. 
२ श्री. शरद शां. भ.ज. (ब) | ६/२०१७ खुल्या अमरावती | विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य 
गोसावी प्रवर्गातून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
पात्र शिक्षण मंडळ, अमरावती. 
3 श्री. महेश म. SAT. व. | ७/२०१७ खुल्या पुणे राज्य समन्वय अधिकारी (शालेय 
पालकर प्रवर्गातून पोषण आहार कक्ष), प्राथमिक 
पात्र शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे. 
४ | श्रीमती पुष्पलता | खुला | ८/२०१७ । खुल्या । कोकण-१ | विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य 
सु. पवार प्रवर्गातून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
पात्र शिक्षण मंडळ, कोकण, 
जि.रत्नागिरी 
4 श्री. कृष्णुमार । खुला । ९/२०१७ ।खुल्या । नाशिक । विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य 
भा. पाटील प्रवर्गातून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
पात्र शिक्षण मंडळ, नाशिक 


पृष्ठ ३ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६१८/प्र.क्र.०५/प्रशा-२ 


SSS eS SSS Se SSS SSS Se a 


a.) अधिकाऱ्यांचे | प्रवर्ग | ज्येष्ठता | प्रवर्गातून महसूली पदोन्नतीच्या पदावरील 


क्र नाव सूचीतील | पात्र विभाग पदस्थापना 
क्रमांक 
शि २ 3 (real ५ & Sa 
६ | agar. | खुला | 90/2099 | gear । नागपूर । विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य 
कुलकर्णी प्रवर्गातून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
पात्र शिक्षण मंडळ, नागपूर. 
७ श्री. मारुती कृ. । भ.ज. (ब) | १३/२०१७ | खुल्या औरंगाबाद | संचालक, महाराष्ट्र राज्य 
गोंधळी प्रवर्गातून शैक्षणिक नियोजन व प्रशासन 
पात्र संस्था, औरंगाबाद. 
८ | श्री. वैजनाथ को. | अ.जा. | १४/२०१७ खुल्या औरंगाबाद | विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य 
खांडके प्रवर्गातून माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
पात्र शिक्षण मंडळ, औरंगाबाद. 


२. मा. सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्रमांक २८३०६/२०१७ च्या 
अंतिम निकालाच्या अधिन राहून तसेच विविध न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या सेवाविषयक प्रकरणांच्या 
निकालाच्या अधिन राहून केवळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

३. सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दिनांक २८.०४.२०१५ मधील विभागीय संवर्ग वाटपाच्या 
तरतूदीनुसार व त्यानंतर त्यामध्ये वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणेनुसार पदोन्नतीस पात्र असलेल्या 
अधिकाऱ्यांना वाटप करण्यात आलेल्या महसूली विभागात पदोन्नतीने पदस्थापना देण्यात आली आहे. 

४. Wax पदोन्नती ही, या निवडसूचीस महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची मान्यता घेण्याच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहे. 


५. आयुक्त (शिक्षण), पुणे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांस पदोन्नतीच्या ठिकाणी रुजू होण्याकरीता 
तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची कार्यवाही करावी. तसेच संबंधित अधिकारी यांनी पदोन्नती आदेशा निर्गमित 
झाल्याच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावर रुजू व्हावे व संबंधित अधिकारी यांनी 
रुजू झाल्याचा दिनांक आयुक्‍त (शिक्षण) यांनी शासनास कळवावा. 

६. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्रमांक २०१८०६१२१७०७०८८७२१ असा आहे. 
हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, Ravindra 
Pralhad Ate 
(र. प्र. आटे) 


सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१) आयुक्‍त (शिक्षण), शिक्षण आयुक्तालय, मध्यवर्ती इमारत महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
२) सर्व संचालक. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः निसूची-३६१८/प्र.क्र.०५/प्रशा-२ 

३) संचालक, महाराष्ट्र विद्या प्राधिकरण, पुणे. 

४) अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५) सर्व विभागीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ. 

६) सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक 
) 
) 
) 


७ सर्व शिक्षणाधिकारी 
८) सर्व संबंधित कोषागार अधिकारी. 
९) संबंधित अधिकारी (आयुक्‍त कार्यालयामार्फत). 


प्रत माहितीस्तव 
१) मा. मंत्री, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३) निवडनस्ती 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


